अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव या कार्यालयातील तसेच त्यांचे अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग जळगांव व त्यांच्या 
अधिनस्त चार उपविभाग आणि कार्यकारी अभियंता, निम्न 
तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर व त्यांचे अधिनस्त सहा उप 
विभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.०१.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१८पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :-१४.०६.२०१८ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. मुदतवाढ-०४१७/प्र.क्र. २६२/मोप्र-१, 
दिनांक २२.१२.२०१७. 
२) अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
जा.क्र. पशा/आ-१/११७१/सन २०१८, दिनांक २१.०२.२०१८. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव या कार्यालयातील सोबतच्या 
विवरणपत्र "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ पदांना, कार्यकारी 
अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव व त्यांचे अधिनस्त ४ उप विभागीय कार्यालयांतील 
सोबतच्या विवरणपत्र "ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ पदांना तसेच 
कार्यकारी अभियंता निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर सोबतच्या विवरणपत्र "क" मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ पदांना अशा एकूण नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २७६ पदांना तसेच कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव व त्यांचे 
अधिनस्त ४ उप विभागीय कार्यालयांतील सोबतच्या विवरणपत्र "ड" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ पदांना व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, 
अमळनेर सोबतच्या विवरणपत्र "ई" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २१ 
पदांना अशा एकूण ५७ पदांना दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५-४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर - वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंडादान (०४)(०४) तापी 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 


पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १९८) या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी आय-५ ४७०१- 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत, (०२) (ov) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान, (४७०१ एच ७६३) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


३. सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक 
०८.०१.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत 
आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१५१६२८००६७२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijendra Prabhakar :: 

Palwankar is 

सहपत्र: वरीलप्रमाणे. (वि.प्र.पालळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


प्रत: 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. 
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. 
५. कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगांव. 
६. कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर. 
७. वित्त विभाग, (व्यय-१२/वि.सु.१) मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी (आ./प्रशा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत : मोप्र-१ (संग्रहार्थ) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 


विवरणपत्र " अ" 
शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/मोप्र-१,दिनांक :- १४.०६.२०१८ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ 


अ.क्र संवर्ग विभागीय कार्यालय 
१ अधीक्षक अभियंता १ 
२ सहा. अधीक्षक अभियंता १ 
३ क. अभि. / शाखा अभियंता / सहा. अभि. श्रेणी २- ३ 
8 मुख्य आरेखक १ 
षु सहाय्यक आरेखक १ 
६ अधीक्षक १ 
७ प्रथम लिपीक १ 
८ वरिष्ठ लिपीक ४ 
९ कनिष्ठ लिपीक ४ 
१० ।लघुलेखक उच्चश्रेणी १ 
११ टंकलेखक ३ 
१२ संगणक १ 
१३ वाहन चालक १ 
१४ नाईक १ 
१५ शिपाई ३ 
१६ चौकीदार १ 
एकूण 2¢ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे - २८ 
Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 


विवरणपत्र " ब" 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/मोप्र-१, दिनांक :-१४.०६.२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगांव अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ पर्यंत 


अ. संवर्ग वाघूर धरण वाघूर | वाघूर धरण | वाघूर धरण | वाघूर धरण | एकूण 
क्र विभाग धरण | उपविभाग क्र. | उपविभाग | उपविभाग 
उपविभाग | २ वराडसिम क्र.३, क्र४, 
क्र.१ नशिराबाद | नशिराबाद 
वराडसिम 
१ २ ३ शिंग षु & शि. ८ 
१ । कार्यकारी अभियंता १ haa १ के | Poe | fa 
2 | उपकार्यकारी अभियंता / q q q q q 4 
उपविभागीय अभियंता 
३  ।सहा.अभि.श्रे-१/ शाखा ४ ४ ४ ४ ४ २० 
अभियंता /कनिष्ठ अभियंता 

४ | विभागीय लेखापाल १ |= 4] 171 शिका | 2 | za 
५ | प्रथम लिपीक १ ae 2 4 = शिश १ | 
६ । वरिष्ठ लिपीक 4 q q q q ९ 
७ । कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ १२ 
८ | भांडार लिपीक १ a ia aa i | | a 
९ | टंकलेखक ३ १ १ १ १ | 8 
१० | लघु टंकलेखक ( निम्न श्रेणी) १ शिश शिश Po | P= | ae 
११ ।स्था.अभि. सहाय्यक शिश ४ ४ ४ ४ १६ 
१२ | भांडारपाल १ aa ea aa =. a 
१३ | सहाय्यक भांडारपाल १ a ia 171 शिक १ | 
१४ ।आरेखक १ | > | 171 a | | | a 
१५ | सहाय्यक आरेखक १ Le a po . “| १ | 
१६ | अनुरेखक oe q q q q Ea 
१७ | det चालक q q q q q षु 
१८ | नाईक १ 71 ae oa aa Ra 
१९ | शिपाई षु २ २ २ २ १३ 
२० | चौकीदार १ १ १ q q 4 

एकूण पदे ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 


Vijendra Prabhakar = 


Palwankar 


(वि.प्रपाळवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 


विवरणपत्र ap" 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१,दिनांक :- १४.०६.२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ पर्यंत 


अ. संवर्ग निम्न तापी प्रकल्प विभाग,चोपडा अंतर्गत 
क्र. 
नि.ता.प्र.वि १. २. ३. ४. 4, एकूण 
भाग, ।नि.ता.ध.उ ।नि.ता.ध. ।नि.ता.पु.उ.वि  नि.ता.पु. | नि.ता.प्र. | नि.ता.ध.उ 
अमळनेर ।प.वि. उप.वि.क्र.२ | भा. चोपडा | उ.विभा. | उ.वि. ।प.वि. 
क्र.१ अमळनेर हातेड =| पाडळसे क्र.३ 
अमळनेर (अमळनेर) | अमळनेर 
ca 2 3 | 8 | 4 & | 8 ८ ९ |_१०_ | ० 
१ । कार्यकारी अभियंता १ Po po i = [1 - | po - | Lae] 
2 | उप कार्य.अभियंता q Fo Po Po po - | po - | Po | 9 | 
3 ।उ.वि.अभि/ 1 | १ १ १ १ १ १ ६ 
उ.वि.अधि. 
४ | कनिष्ठ ४ ४ 8 8 8 ¥ 8 २८ 
अभियंता/झा.अ 
/सहा.अभियंता-२ 
५ | प्रथम लिपीक १ Po Po poo शड [-___| po La | 
विभागीय लेखापाल q po po Po po - | po - | po Ee 
वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ १ १ १ Cae q 
८ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ २ २ १६ 
९ | टंकलेखक ३ q q q q q q ९ 
qo | आरेखक q a po Po po - | 1 - | Po a | 
११ | Mera आरेखक q Po Po - po - | | 9 | 
१२ | अनुरेखक Foo | q q q q q q ६ 
१३ | लघुलेखक १ 1 | aa शिका शि a a शि 
निम्नश्रेणी 
१४ । संगणक १ Po a Poo po - | po - | 1 - | a 
१५ | भांडारपाल १ Po po Po शड [-__| po | 9 | 
१६ | सहाय्यक १ 1 | 1 | 11 | शि शि 1 | | 
भांडारपाल 
qo | वाहन चालक १ १ १ १ १ १ १ | ७ | 
१८ | नाईक १ Po po es po - | 1 - | Po ze 
१९ | शिपाई षु २ २ २ २ २ २ | १७ | 
२० | चौकीदार १ १ १ १ १ १ १ | o | 
२१ | स्था. अ. सहायक Po -___| ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
एकूण पदे ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १४२ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे -१४२ 


Vijendra Prabhakar 


Palwankar 


(वि.प्र.पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 


विवरणपत्र - “ड 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१,दिनांक :- १४.०६.२०१८ 


चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगांव अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ०१.०२.२०१८ 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम पदसंख्या । सेवानिवृत्ती दिनांक 
ha २ ३ 4 
q ।सौ. आज्या orrfear पांडे कारकून ३१/०५/२०१९ 
२ | आत्माराम Foraker पाटील वाहन चालक ३०/०६/२०१९ 
३ | Sale भागवत लोखंडे वाहन चाळक ३०/०६/२०१८ 
४ | APM we Ale माळी ३१/०५/२०१८ 
५ ।भगवान रामदास कोळी खानसामा ३१/०५/२०२० 
६ | देविदास त्र्यंबक चौधरी मुकादम ३१/३/२०२० 
७ | माधव नारायण ढेकाळे चौकोदार ३१/०३/२०२३ 
८ | सुभाष पुना सरोदे चौकीदार ३१/०५/२०१९ 
९ ।मधुकर बळीराम चौधरी चौकोदार ३१/०३/२०२२ 
१० । निनू बळीराम पाटील चौकोदार ३१/०५/२०२५ 
११ | देविदास शंकर चौधरी चौकोदार ३१/०३/२०२२ 
१२ ।धनराज भिका पाटील चौकोदार ३१/०५/२०२६ 
१३ ।रविंद्र दगडू बाऱ्हे स्वच्छक ३१/०५/२०२० 
१४ | काशिनाथ महासिग पाटील मजूर ३०/०४/२०२० 
१५ सुभाष श्रावण मोरे मजूर ३१/०३/२०२२ 
१६ | गिरधर श्रीधर बोदडे मजूर ३१/०५/२०१९ 
१७ | FAST तुकाराम धनगर मजूर ३१/०५/२०२१ 
१८  । रोहीदास वासुदेव चौधरी मजूर ३१/०५/२०१९ 
१९ । देविदास रामा कोळी मजूर ३१/०५/२०२५ 
२० | गोपाळ रामदास महाजन मजूर ३१/०५/२०२१ 
२१ | भिकन मोतीराम पाटील मजूर ३०/०४/२०२४ 
२२ ।लक्ष्मण लाला पाटील मजूर ३१/०५/२०२७ 
२३ |आंबादास Bata God मजूर ३१/०५/२०१८ 
२४  । पांडुरंग गोपाळ भारंबे मजूर ३१/०३/२०२० 
२५ ।रमेशरामाकोळी मजूर २८/०२/२०१८ 
२६ | युवराज नथ्यू सुर्व मजूर ३०/११/२०२१ 
२७ | रामचंद्र बाबूराव वाघ मजूर ३०/०६/२०१९ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 


२८  । रामकिसन संपत परदेशी मजूर ३०/०४/२०२३ 
२९ | सोमनाथ पुंडलिक पाटील मजूर ३०/०४/२०२१ 
३० | रमेश पांडुरंग पाटील मजूर ३०/०४/२०२२ 
३१ | प्रभाकर चावदस भारुळे मजूर ३१/१२/२०२७ 
३२ । रघुनाथ प्रताप सोनवणे मजूर ३१/०५/२०२४ 
३३ | Aye गंभीर पाटील मजूर ३०/११/२०२० 
३४  । देविदास सुकदेव सुर्यवंशी मजूर ३१/०५/२०२६ 
३५ | dered रामदास परदेशी मजूर ३१/०७/२०१९ 
३६ | SR इमाम शेख कादर मजूर ३१/०३/२०१९ 
एकूण पदे ३६ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे - ३६ 


gitally signed by Vijendra Prabhakar Palwank 
f Maharashti Water R 


I 
2.5.4.20=7cb5ce90d018bdc1 09ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b7 


Vijendra Prabhakar 
Pp a | Wa n ka r ean i res 104 pare eee 215 aie 7000907686 


Date: 2018.06.15 16:28:07 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ८ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१, 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०४१७/प्र.क्र.२६२/१७/मोप्र-१,दिनांक :- १४.०६.२०१८ 


विवरणपत्र - “ई” 


चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अंमळनेर अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ०१.०२.२०१८ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण २१ पदे 


oo कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम पदसंख्या | सेवानिवृत्ती दिनांक 
| 9 | बबन देवचंद चौधरी वाहनचालक | 9 | २८.०२.२०१९ 
२ | mart ताराचंद पाटील तारतंत्री | १ | ३१.०८.२०१८ 
3 । पुंडिलक रामदास कोळी मजूर १७ ३१.०५.२०२३ 
8 ।रमेशमिठाराममराठे मजूर ३१.०७.२०२२ 
५ | SAA SAT मराठे मजूर ३१.०५.२०२५ 
६ ।रमेश बुधा मराठे मजूर ३१.०५.२०२१ 

सोमनाथ मंगा चौधरी मजूर ३१.०३.२०२४ 

लोटन त्र्यंबक पाटील मजूर २८.०२.२०१८ 

भिकन उत्तम पाटील मजूर ३१.१२.२०२१ 
| 90 प्रभाकर पूंडलिक शिरसाठ मजूर ३१.०५.२०२२ 
। ११ लक्ष्मण सूकदेव कोळी मजूर ३१.०८.२०२२ 
१२ ।बाळू माधव निळे मजूर ३१.०५.२०२२ 
१३ ।बन्सीलाल शिवदास बाविस्कर मजूर ३०.०६.२०१९ 
१४ | Wade धर्मा पाटील मजूर ३१.०१.२०२१ 
१५ | शिवाजी विठठल पाटील मजूर ३१.१०.२०२३ 
१६ | हूकूमचंद एकनाथ पाटील मजूर ३१.०५.२०२६ 
१७ । विजय काशिनाथ भालेराव मजूर ३१.०३.२०२१ 
१८ । संजय वना महाले मजूर २८.०२.२०२९ 
१९ | विक्रम साहेबराव बाविस्कर मजूर ३०.०९.२०२४ 
२० ।रविंद्र जगन्नाथ सोनवणे चौकीदार | १ | ३१.०५.२०२३ 
२१ ।अमरनाथ झुरई यादव माळी | १ |. ३१.१२.२०२१ 

| एकूण | २१ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
=Government Of Maharashtra, ou=Wi 


Vijendra Prabhakar ==: 
Palwankar 


4213९75, 


jalNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb907686a9a62 
i Pral alwankar 


seri 
b37f3a74e5eb; 


a, cn=Vijendra Pre 
Date: 2018.06.15 16:28:19 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 


bhakar Pi 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


jater Resources Department, 


ashtra, 
ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b7cc525c 


